महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना (कोकण विभाग) 


शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक : ०३.०८.२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१ 

३) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.२३/२०२४-₹१७ (Vol-ll), दि.२६.०६.२०२४ 

४) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥१७/₹७/(॥५७॥/॥/॥०७७०/२०२४, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन STAT: 
भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार खाली नमूद केलेल्या 
अधिकारी यांची स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या पदावर सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
ma २ ३ a ae 
| . | श्रीमती प्रियांका | तहसिलदार, कामगार देय वसुळी । तहसिलदार लांजा जि.रत्नागिरी या 
ढोले शाखा, जि.मुंबई हहर श्री. प्रमोद कदम यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
२. श्री. सुनिल कोळी | अपर तहसीलदार (सर्वसाधारण), तहसिलदार डहाणू जि.पालघर या 
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर, । श्री. अभिजित देशमुख यांच्या 
मुख्यालय जव्हार प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
३. | at. दिलीप तहसिलदार मुंबई महानगर प्रदेश । प्रतिनियुक्ती संपूष्टाता आणून 
रायण्णवार विकास प्राधिकरण, मुंबई तहसिलदार कुर्ला जि. मुंबई उपनगर 
या श्री. धनंजय जाधव यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
४. श्रीमती अर्चना मुळे | तहसिलदार (निवडणूक) तहसिळदार पुनर्वसन जि.का. 


जि.का.मुंबई हहर 


रायगड या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


अ.क्र 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्याची पदस्थापना 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


ei २ 


३ 


a aaa 


षु 


श्री. अभिजित 
देशमुख 


तहसिलदार डहाणू जि. पालघर 


तहसिलदार मुरबाड जि. ठाणे या 
श्री. संदिप आवारी यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर. 


श्री. समीर घारे 


तहसिलदार म्हसळा जि.रायगड 


तहसिलदार (निवडणूक) जि.मुंबई 
शहर या श्रीमती अर्चना मुळे यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 


श्री. प्रमोद कदम 


तहसिलदार लांजा जि. रत्नागिरी 


तहसिलदार (सर्वसाधारण) जि.का. 
पालघर या श्री. विरधवल खाडे 
यांच्या संभाव्य बदलीने रिक्‍त होणा- 
या पदावर 


श्रीमती शितल 


तहसिलदार राजापूर जि. रत्नागिरी 


तहसिळदार (पुनर्वसन) जि.का. 


जाधव सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 


तहसिलदार तथा सक्षम प्राधिकारी- 
६, झोपुप्रा, मुंबई 


श्री. अमोल कदम 


तहसिलदार ]ोेतजमीन 


या रिक्‍त पदावर 


प्रतिनियुक्ती संपूष्टात आणून अपर 


व 


न्यायाधिकरण, माणगाव जि.रायगड 


२. उपरोक्त अधिका-यांपैकी जे अधिकारी निवडणूक कामकाजाकरिता अधिसूचित असलेल्या 
पदावर (AERO) कार्यरत आहेत, त्या पदावर नवीन अधिकारी कार्यभार घेईपर्यंत बदली झालेल्या 
अधिका-यास कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. उपरोक्त अधिका-यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा 
दिनांक तसेच नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर झाल्याचा दिनांक याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 

३. श्री. धनंजय जाधव व श्री. संदिप आवारी (दोन्ही तहसिलदार) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे STS aT 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. सदर अधिका-यांनी शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग 
दि.०१.१२.२०२३ अन्वये पुढील आदेझापर्यंत संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे रुजू व्हावे. 

४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये उक्त 
तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचविरुध्द लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिळेल्या विहित कालावधीत 
संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन”(/॥85 non) म्हणून गणला 
जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू 
नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास 
ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
9. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग 
विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
Cx सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०८०३१९१८३६७५१९ असा आहे. हे 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRASHANT PRALHAD SAPKAL 


PRASHANT i तकी 
PRALHAD SAPKAL sisi 
(प्रशांत सपकळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
«७ सर्व विभागीय आयुक्‍त 
«७ अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
«७ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
e संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

«७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« संबंधित तहसिलदार (संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

e निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


